ट्रामा केअर युनिट,दारव्हा जि.यवतमाळ 
येथील ८अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ - २०१९/प्र.क्र. 308 / आरोग्य -3 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : १२ डिसेंबर,२०१९ 


वाचा - 

१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक -पदनि -२०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य -३, 
दिनांक- १६.०२.२०१८. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक -पद॒आ -२०१८/प्र.क्र.३०५/आरोग्य -३, 
दिनांक- २६.११.२०१८. 

३) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे- 
१२/उपजिल्हारुग्णालय, दारव्हा जि.यवतमाळ/अपदे/सन १९-२०/१४०४८-४९/१९, 
दिनांक-०३.१२.२०१९. 

शासन निर्णय- 


उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपजिल्हा रुग्णालय, दारव्हा जि.यवतमाळ येथील 


ट्रामा केअर युनिटसाठी नियमीत ८ पदांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. सदर अस्थायी पदांना 


दि.१६.०२.२०१८ ते २८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.परंतु, सदर दिळेली मुदतवाढ 


दि.२८.०२.२०१९ रोजी संपुष्टात आल्याने त्या पदांना मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. 


२. आतायाशासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार उप संचालक, आरोग्य सेवा, 


अकोला मंडळ, अकोला यांच्या अधिपत्याखाळीळ सदर ट्रामा केअर युनिट, दारव्हा जि.यवतमाळ 


येथील नव्याने निर्माण केलेल्या ८ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र. ३०९/आरोग्य-३ 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 


२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता 
००१ - संचालन व प्रशासन 
(०१) (०९) - महाराष्ट्र आरोग्य विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयांमध्ये श्रेणीवर्धन 
(२२०१० ४६२४) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक-२१.०२.२०१९ 


व दिनांक ११.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२१२१२५३३१७११७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


| Dinesh Kadam Patil 
Ros h a n । DN: CN = Roshani Dinesh 
. Kadam Patil, C = IN, S= 
Di n es h Maharashtra, O = Government 


., Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil 050५०५५५४५... 
+05'30'" 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

४. सहसंचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र. ३०९/आरोग्य-३ 


७. जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय, यवतमाळ 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 

९. वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, दारव्हा जि.यवतमाळ. 

१०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 


१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र. ३०९/आरोग्य-३ 


दिनांक १२ डिसेंबर, २०१९ रोजचे सोबतचे विवरणपत्र. 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-पदआ-२०१९ /प्र.क्र. ३०९/ आरोग्य-३, 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी व ग्रेड पे (रुपये) अस्थायी पद 
संख्या 

fe | अस्थिव्यंग शल्यचिकित्सक, वर्ग-२ | १५६००-३९१०० (ग्रेड पे ५७४००) (_ aa 

२ बघिरीकरण शास्त्रज्ञ, वर्ग-२ १५६००-३९१०० (ग्रेड पे ५४००) क] 

3 वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-२ १५६००-३९१०० (ग्रेड पे ५४००) २ 

y पॅरिरोविकां वर्ग ९३००-३४८०० (ग्रेड पे ४३००) =a 

षु अधिपरिचारीका, वर्ग-३ ९३००-३४८०० (ग्रेड पे ४२००) २ 
एकूण क 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


